डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से), मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, म.रा. कौशल्य विकास सोसायटी यांच्या 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते ०५ नोव्हेंबर २०२३ 
(प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीतील आठोन, 
कार्लसृहे, स्टुटगार्ट, जर्मनी येथील अभ्यास दौऱ्याला 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यत विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदौरा-२०२३/प्र.क्र.१३६ /कौशल्य-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, 2023. 
वाचा :- 


१. सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र. परदौ -१४२०/प्र.क्र.२६/११, दिनांक ०१.०२.२०२१ 
२. मु.का.अ.,म.रा. कौशल्य विकास सोसायटी यांचे पत्र क्र. ॥॥59059//57/२०२३-२४/१२५३, दि.२९.०९.२०२३ 
३. Ministry of External Affairs यांचा ई-पॉलीटिकल क्लिअरन्स (Ref No. EPC10102390132DE) 


प्रस्तावना :- 


IRM, कार्लसृहे, स्टुटगार्ट या जर्मनीतील शहरांमधील संशोधन व विकास संस्था (R&D Centres) व त्यांच्या 
कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म.रा. कौशल्य विकास 
सोसायटी यांच्या दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते ०५ नोव्हेंबर २०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या काळावधीतीळ अभ्यास 
दौर्‍्यास शासनाची मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक २९.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झाला 
होता. 


सदर दौऱर्‍्याकरिता Ministry of External Affairs (Ref No. EPC10102390132DE) यांच्याकडून ई- 
पॉलीटिकल क्लिअरन्स देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
म.रा. कौशल्य विकास सोसायटी यांच्या दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते ०५ नोव्हेंबर २०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या 
कालावधीतील आशोन, कार्लसृहे, स्टुटगार्ट, जर्मनी येथीळ अभ्यास dere मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म.रा. कौशल्य विकास सोसायटी यांच्या दिनांक ३० 
ऑक्टोबर २०२३ ते ०५ नोव्हेंबर २०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीतील ae, कार्लसृहे, स्टुटगार्ट, जर्मनी 
येथील अभ्यास gears संदर्भ क्र. १ येथील सा.प्र.वि. शासन निर्णय, दि. 09.02.2029 अन्वये विहित केलेल्या 
तरतूदींनुसार शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदौरा-२०२३/प्र.क्र.१३६ /कौडशल्य-१ 


२. सदर Gera खर्च पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असणारी ऑटो क्लस्टर विकास आणि संशोधन 
संस्था करणार आहे. 

३. सदर शासन निर्णय हा सामान्य प्रशासन विभाग आणि शिफारस समिती तसेच केंद्र शासनाच्या Ministry of External 
Affairs Ua प्राप्त उक्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर परदेश दौऱ्यादरम्यान तसेच तो पूर्ण झाल्यानंतर संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयातील विहीत तरतुदींचे पालन 
करावे. परदेश दौरा पूर्ण झाल्यावर 03 आठवड्यांच्या कालावधीत या दौऱ्याच्या कामकाजाचा विस्तृत अहवाल कौशल्य, 
रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. तसेच या परदेडा दौऱ्यात 
प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा / कौडाल्याचा उपयोग अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 

५.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२३१०२६१६२३२७२३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे . आदेशानुसार नावाने M | ण H N Digitally signed by MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 
राज्यपाल याच्या < व rd DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
महाराष्ट्रा राज्यपाल याच्या आ शानुसार व नावान. F U EMPLOYMENT ENTERPREUNERSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 

M O H A N R AO 2.5.4.20=eb410b645758d07ea6303743¢3a96f127bSea5c78305aa 
3546f1b05Sa4d188d9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=928224E8C07F06F0A63241EEC16360F9961117B3D 
FDA771ED6746D1433B5EA7A, cn=MITHUN MOHANRAO 

SALUNKHE ee 
Date: 2023.10.26 16:27:38 +05'30' 

मिथुन साळुंखे ) 
(मिथुन साळुं 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह / उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


The Secretary, Ministry of External Affairs, Govt. of India, New Delhi. 


oC 


The Secretary, Department of Personal & Training, Govt. of India, New Delhi. 


The Secretary, Ministry of Skill Development & Employment, Govt. of India, New Delhi. 
७) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव, कौ.रो.उ.व ना. विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म.रा. कौडठल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 


११) निवडनस्ती / कौ.१ 


) 
) 
) 
) 
4) The Secretary, Department of Economic affairs, Govt. of India, New Delhi. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


